मराठवाडा विकास मंडळास निधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : विमंका-२०१९/प्र.क्र.२२/का-१४१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले, २०१९ 


संदर्भ: १. प्रशासकीय नि संशोधन अधिकारी, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, औरंगाबाद 
यांचे क्र. मवैविम/आस्था/२०१९/३१४, दिनांक ०२/०४/२०१९. 
२. नियोजन विभागाचे सम क्रमांक दिनांक २६ एप्रिल, २०१९ व १९ जुले, २०१९ 
रोजीचे आदेशा 


शासन आदेशा : 
मराठवाडा विकास मंडळाच्या मागणीनुसार माहे एप्रिळ, २०१९ ते जुले, २०१९ या 
कालावधीकरिता संदर्भ क्रमांक २ अन्वये एकूण ५६.२६६७ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात 
आला आहे. आता ऑगस्ट, २०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या कालावधीकरिता अर्थसंकल्पित निधीच्या 
६०% च्या मर्यादेत पुढीलप्रमाणे उद्दिष्टनिहाय निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
प्रणाली (BEAMS) वर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे- 


(रू. हजारात) 
अ. क्र. उद्दीष्ट वितरित करावयाचा निधी 
ia ०१-वेतन ४०००.०० 
२. ।०३-अतिकालीक भत्ता ८.०० 
३. ।०६-दूरध्वनी ६३.०० 
४. ।११- देशांतर्गत प्रवास खर्च १९०.०० 
५. ।१३-कार्यालयीन खर्च ४२३.०० 
६. ।१६- प्रकाशने १८०.०० 
७. ।१७-संगणक १२८.०० 
एकूण ४९९२.०० 


२. मराठवाडाविकास मंडळास उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी मागणी क्र. ओ-७, ३४५१- 
सचिवालय आर्थिक सेवा, (03) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे (अनिवार्य 
(भारित) (३४५१ ०४४९)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० मध्ये उपलब्ध तरतुदीतून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः विमंका-२०१९/प्र.क्र.२२/का-१४१६ 


3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन आदेठा 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७२६१६४५४५१५१६ असा आहे. हा 


शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Maya Roop — &« 


25. 


tI 


= शि arashtra, 
4a5cf8313409f76214c1 bbb386df214F4 
Oeb3db528e6ea18a3bb1 


serialNumber=60b30444f3b7ad8 1b2f32912506b69de2a01b 
a S U e (0 84759943289c5b29755e47 12c40, cn=Maya Roop Vasudeo 
Date: 2019.07.26 16:54:28 +05'30' 


(माया वासुदेव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद. 


प्रत माहिती व आव्यक त्या कार्यवाहीस्तव : 


& र 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


. महालेखापाल (१/२) लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर 


. महालेखापाल (१/२) लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर 


. कार्यासन अधिकारी, का. १४२६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 


. निवड नस्ती, का. १४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


